राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानातंर्गत, 
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता 
सहाय्य (आत्मा) योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ मध्ये 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिऱ्याचा व राज्य 
हिऱ्याचा पहिल्या हप्त्याचा उर्वरित निधी वितरीत 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५५/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१ 


वाचा - 


१. केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.९-२/२०१८-ओई, दि.१७.०२.२०२० 

२. केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.९-२/२०२०-ओई, दि.१०.०४.२०२० 

३. कृषि व पदुम विभाग झा. नि. क्र. संकिर्णर०२०/प्र.क्र.५५/३-अ, दि.२७/०४/२०२० 

४. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 

५. केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.३६-२८/२०१७- By, विस्तार कक्ष, 

दि.०६.०५.२०२० 

संचालक आत्मा यांचे पत्र क्र.आत्मा/ /प्र.क्र.०१/ लेखा /निवि/राही/३२९/२०, दि.०२.०६.२०२० 

कृषि व पदुम विभाग झा. नि. क्र. संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.५५/३-अे, दि.१४/०७/२०२० 

. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.६६/३-अओ, दि.१४/०७/२०२० 

. संचालक आत्मा, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे पत्र क्र.सं.आत्मा /प्र.क्र.०१/ 

लेखा /निधी मागणी/८९६/२०, दि.२३.०९.२०२० 

९. संचालक आत्मा, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचे पत्र क्र.सं.आत्मा /प्र.क्र.०१/ 
लेखा /निधी मागणी/६२९/२०, दि.०३.१२.२०२० 

प्रस्तावना - 


C8 Sm 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत ( NMAET) कृषि विस्तार उप 
अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानात राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात 
राबविण्यात येते. सदर योजना सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन 
दि. १७.०२.२०२० व दि. १०.०४.२०२० पत्रांन्वये दिलेल्या सुचनांस अनुसरुन कृषि आयुक्‍तालयाकडून 
एकूण रु.१२७.२८ कोटी रकमेचा राज्य कृती विस्तार आराखडा (SEWP) तयार करण्यात आला 
असून तो राज्य प्रकल्प मंजुरी समितीच्या (SLSC) मान्यतेने केंद्रीय कृषि मंत्रालयाच्या मंजूरीसाठी 
सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार सदर योजनेच्या अंमलबजावणी च्या वार्षिक कृति 
आराखड्यास संदर्भाधीन दि. २७/०४/२०२० अन्वये प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५५ /3-, 


केंद्र शासनाने सन २०२०-२१ करिता आत्मा योजनेकरिता संदर्भाधीन दि. ०६/०५/२०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र हिश्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. १९७९.२६ लक्ष, अनुसूचित जाती 
प्रवर्गासाठी रु. २९६.३९ लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी रु. २३६.१० लक्ष असा एकूण 
रु. 2499.05 लक्ष निधी वितरीत केला आहे, त्यानुषंगाने समरुप राज्य era एकूण रु. 
१६७४.५० लक्ष (सर्वसाधारण प्रवर्गाचा रू १३१९.५१ लक्ष अनुसूचित जाती प्रवर्ग रू.१९७.५९ 
लक्ष--अनुसूचित जमाती प्रवर्ग रू.१५७.४० लक्ष) वितरित करण्यबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त कृषि यांनी 
दि. ०२/०६/२०२० च्या पत्रांन्वये शासनास सादर केला होता. 


सद्यस्थितीत कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने दि. ०४/०५/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये केन्द्र तसेच राज्य हिस्स्याचा फक्त ३३ टक्के निधी वितरित करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित 
केले आहे. तथापि वित्त विभागाने प्रस्तुत प्रकरणी दि ०१/०७/२०२० रोजी दिलेल्या निदेशानुसार 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंन्द्र हिस्स्याचा १५ टक्के निधी रू. २९६.८८ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा १५ 
टक्के निधी रू. १९७.९२ लक्ष दि. १४/०७/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत केला आहे. 


संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा उर्वरीत 
निधी( केंद्र हिस्सा रू. १६८२.३८ लक्ष व राज्य हिस्सा रू. ११२१.५९ लक्ष) वितरित करण्याची उपरोक्त 
दि. २३/०९/२०२० च्या पत्रांन्वये शासनास विनंती केली आहे. 


तथापि सद्यस्थितीत कोविड-१९ Gaspar पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाने सन २०२०-२१ या 
अर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा उर्वरित निधी वितरीत करण्यासाठी 
ळेखाशीर्ष २४०१ ४४४५ अंतर्गत केंद्र हिऊ्याकरिता अर्थसंकल्पित रु. ४०००.०० लक्ष निधीच्या ३० 
टक्केच्या मर्यादेते व SY २४०१ ४४३६ अंतर्गत राज्य हिळ्याकरिता अर्थसंकल्पित 
रु. २६६६.०० लक्ष निधीच्या ३५ टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरणासाठी मान्यता दिली आहे. त्यास 
अनुसरुन आत्मा अंतर्गत सन २०२०-२१ या अर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा पहिल्या 
हप्त्याचा उर्वरित निधी वितरीत करणेकरिता उपरोक्त प्रमाणे केंद्र हिकऊ्याचा रु. ६१४.२८१९६ 
लक्ष निधी व राज्य हिळ्याचा रु. ३९३.९५५८२ लक्ष निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : 


१. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र fesara 
रू. ६१४.२८१९६ लक्ष (रुपये सहा कोटी चौदा लक्ष अठ्ठावीस हजार एकशे Wels फक्‍त) व 
त्यास समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. ३९३.९५५८२ लक्ष ( रुपये तीन कोटी त्र्यान्नव लक्ष पंच्यात्रव हजार 
पाचशे ब्याऐंशी फक्त) निधी चालू वर्षी पहिल्या हप्त्याकरिता अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्याचा 
रू. ६१४.२८१९६ लक्ष (रुपये सहा कोटी चौदा लक्ष अठ्ठावीस हजार एकडी Bela फक्‍त ) खर्च 
चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५५ /3-, 


vo 


अ) मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन,१०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण, 

(०१) माहिती व प्रचार, (०१) (४४) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) -उप अभियान (केंद्र पुरस्कत योजना) 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४४४५), ३३ अर्थसहाय्य 


. तसेच केंद्र हिश्‍यास समरुप राज्य PIAA रु. ३९३.९५५८२ लक्ष ( रुपये तीन कोटी त्र्यान्नव लक्ष 


पंच्यात्रव हजार पाचशे ब्याऐंशी फक्त) खर्च चालू वर्षी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


ब) मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, १०९ विस्तार व शेतकरी प्रशिक्षण, 

(०१) माहिती व प्रचार, (०१) (४३) - कृषि उन्नती योजना- कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार 
विषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य (आत्मा) -उप अभियान (केंद्र पुरस्कत योजना) 

(राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ४४३६), ३३ अर्थसहाय्य 


, योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची अंमलबजावणी करावी. 


. आयुक्त (कृषि) यांनी या योजनेसाठी केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात 


घेऊन योजनेंतर्गत उदिष्ट निहाय अंमलबजावणीच्या सविस्तर सूचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित 
कराव्यात, त्यामध्ये पुढील प्रमुख बाबी अंतर्भूत करण्यात याव्यात. 


. लाभार्थी निवडताना अत्यल्प व अल्प were, महिला शेतकरी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना 


प्राधान्य देण्यात यावे व अशा लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ळाभाबाबत स्वतंत्र नोंदी ठेवाव्यात. 


. या कार्यक्रमाचे मुल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडुन (Third Party Evaluation) करून घ्यावे. 


सन २०२०-२१ मध्ये वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी तालुका कार्यालये/ पंचायत 
समिती/जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी तसेच, ती यादी कृषि विभागाच्या वेबसाईटवर 
देखील प्रदर्शित करावी 


. सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, पुढील 


अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
hae . __ आयुक्तालय jae (कृर्षि, कृषि | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी, 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. । जिल्हास्तर संबंधित प्रकल्प संचालक | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
आत्मा कार्यालयातील लेखाधिकारी. 
या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस 


प्रणालीव्दारे वितरीत करावा. 


१०.सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केळेळली उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे ( Audited Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५५ /3-H, 


११.सदर ara foe नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१४/१४३१, 
दि. १७/१२/२०२० अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३२७/२०२०/व्यय-१, 
दि.२८/१२/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२८१५०४५००८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashok Maroti At 


. 
DN: c=IN, Of Maharasht Agriculture And ADF 
| Department, postalCode=400032, st=Maharashti 


2.5.4.20=€212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b 14767 9a5af5a494e26868 
9Yab8d696dd, 


Atram a विका 
( अशोक आत्राम ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती - 
१.मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२.मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४.आयुक्‍्त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
५.संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
६.सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून ) 
७.सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
१०.संचाळक वनामती, नागपूर 
११.उप संचालक, आत्मा, सामेती, पुणे 
१२.सहाय्यक संचालक (लेखा-१, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
१४.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 
१५.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१६.कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१८.महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१९.वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२०.नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
२१.कार्यासन अधिकारी, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२२.निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


